भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण 
यांच्या कार्यालयातील राजपत्रित अधिकारी व 
कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालांचे प्रतिवेदन 
व पुनर्विलोकन करण्यासंदर्भात कार्यपध्दती 
विहीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आरपीए २०१८/प्र.क्र.३४३/र-१ 
मादाम कामा रोड. हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : १४ जून, २०२२ 


संदर्भ: १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएमआर १२१०/प्र.क्र.४७/२०१०/तेरा, 
दि.१.११.२०११ 
२) HSN व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. आरपीए-१४१५/प्र.क्र.४५/र-१, दि. २०.१२.२०१६ 
3) भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्राधिकरण,औरंगाबाद जा.क्र. २०२१/भू.पु.पु.प्रा./लेखा/ 
कावी / दि.०२.१२.२०२१ औरंगाबाद यांचे पत्र 
प्रस्तावना: 


शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे व जतन करणे याबाबत संदर्भ 
क्र. १ मधील शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने एकत्रित सर्वसाधारण सूचना निर्गमित 
केलेल्या आहेत. 


" भूमीसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ५१च्या तरतूदीस अनुसरुन भूमी संपादनाच्या 
संबंधातील विवाद तातडीने निकालात काढण्याच्या प्रयोजनार्थ सर्व महसूल विभागासाठी एक 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर 
प्राधिकरणासाठी महसूल व वन विभागाच्या दि.१४.३.२०२२ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार मा. पीठासीन 
अधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्यात आली असून मा. पीठासीन अधिकारी यांनी दि. ०४.५.२०२२ 
पदभार स्वीकारून रोजी न्यायालयीन कामकाजास सुरवात केलेली आहे. तसेच भूमिसंपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयात एकूण १३ पदे मंजूर आहेत. 
निबंधक, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र. ३ 
येथील पत्रान्वये प्राधिकरणातील उपरोक्त पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे 
गोपनीय अहवालांचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन कोणी करावे याबाबत पदानिहाय आदेश पारीत 
होण्याबाबत विनंती केली आहे. भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद यांच्या 
कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गोपनीय अहवालाचे प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन 
करण्यासंदर्भात कार्यपध्दती विहीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय HATH: आरपीए २०१८/प्र.क्र.३४३/र-१ 


शासन निर्णय : - 


सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक सीएफआर-१२१०/ प्र.क्र.४७/ २०१०/ 
तेरा, दिनांक 09 नोव्हेंबर २०११ मधील सर्वसाधारण सूचना यांना अबाधित ठेवून सदर 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ठ-अ मधील परिच्छेद क्रमांक २३ मधील तरतुदींस 


अनुसरुन भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रधिकरण, औरंगाबाद यांच्या 


कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे गोपनीय अहवाल प्रतिवेदीत आणि 


पुनर्विलोकीत करण्यासाठी खालील तकक्‍्यात नमूद प्राधिकारी सक्षम असतील. 


भूमीसंपादन, पुनर्वसन 
आणि पुनर्स्थापना 
प्राधिकरणातील संवर्ग 


गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन 
करण्यास सक्षम असलेले 
प्राधिकरी 


गोपनीय अहवाल 
पुनर्विलोकित करण्यास 
सक्षम असलेले प्राधिकारी 


निबंधक 


पीठासीन अधिकारी, 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


प्रधान सचिव / सचिव/ 
अप्पर मुख्य सचिव (मदत व 
पुनर्वसन) मंत्रालय, मुंबई 


स्वीय सहायक 


निबंधक, भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण, औरंगाबाद 


पीठासीन अधिकारी, 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


अव्वल कारकुन 


निबंधक, भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण, औरंगाबाद 


पीठासीन अधिकारी, 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


अव्वल कारकुन 


निबंधक, भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण, औरंगाबाद 


पीठासीन अधिकारी, 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


महसूल सहायक 


निबंधक, भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण, औरंगाबाद 


पीठासीन अधिकारी, 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


महसूल सहायक 


निबंधक, भूमीसंपादन, 
पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना 
प्राधिकरण, औरंगाबाद 


पीठासीन अधिकारी, 
भूमीसंपादन, पुनर्वसन आणि 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरपीए २०१८/प्र.क्र.३४३/र-१ 


२. उपरोक्त निर्देशानुसार प्रतिवेदीत व पुनर्विलोकित करण्यात न आलेले गोपनीय अहवाल 
असल्यास त्या वर्षाचा / कालावधीचा गोपनीय अहवाल विचारात घेतला जाणार नाहीत. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. सीएफआर-१२१०/प्र.क्र.४७/२०१०, तेरा, 
दिनांक ०१.११.२०११ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या इतर मार्गदर्शक सूचना व 
निझ्ञानिर्देशाक आणि कार्यपध्दतीचे अनुपाळन करण्याची दक्षता सर्व संबंधितांनी घ्यावी. 


४. हे आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू होतील. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १४/२०२२/कार्या.१३/सा.प्र.वि.,दिनांक २९.०४.२०२२ 
अन्वयेमिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक 
२०२२०६१४१५५९५५६०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रि Digitally signed by Dhananjay Mahesh Nayak 
D h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And Forest 
7 a n a NJ a y Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4.20=6b0b3c8a4f4c6527 1 3fe2c8b99ad7967bd31987605a3a9e 
2101334fdc07193a3, 
serialNumber=cb5501110714de26ce8 1 e7da03153eb0f69a36c6bd 
a h e ५ h a ya 2940d70cfeeSed94e63bf, cn=Dhananjay Mahesh Nayak 
Date: 2022.06.14 16:51:54 +05'30' 
(ध.म.नायक) 


शासनाचे उप सचिव, महसूल व वन विभाग 


प्रत :- 
१) मा. मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
२) मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

) मा. प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४) निबंधक, महाराष्ट्र भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनस्थापना प्राधिकरण, औरंगाबाद 
) 

) 


सामान्य प्रशासन विभाग कार्या- १३, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुकत कार्यालय, औरंगाबाद. 

७ जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 

उप सचिव (श्री. नायक), मदत व पुनर्वसन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई - 32. 
कार्यासन ई-३, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१०) र-१ कार्यासन निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


